स्थानिक स्वराज्य संस्था (महानगरपालिका/ नगर 
परिषद/ जिल्हा परिषद) यांनी उच्च माध्यमिक 
शाळा सुरु करण्यासंदर्भात... 

करमाळा नगर परिषद, करमाळा, जि. सोलापुर 
अंतर्गत कै. नामदेव जगताप नगर परिषद उर्दु 
शाळा, करमाळा, ता. करमाळा, जि. सोलापुर. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एसएफएस-१०२३/प्र.क्र.२१०/एसएम- २ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक :- १० मे, २०२३ 


वाचा :- 


१) शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्रमांक: नमाऱा-२००९/ (४९७/ ०९)/ 
माशि-१, दिनांक ११ जून, २००९. 

२) शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, 
पुणे यांचे पत्र क्र.शिसं/माध्य/स्वयंअर्थ/२०२२-२३/एस-४/१५७०, दि. २८/०३/२०२३. 


प्रस्तावना :- 


करमाळा नगर परिषद, करमाळा, जि. सोलापुर अंतर्गत कै. नामदेव जगताप नगर परिषद उर्दु 
शाळा, करमाळा, ता. करमाळा, जि. सोलापुर या प्राथमिक झाळेला जोडून माध्यमिक वर्ग 
स्वयंअर्थसहाय्यित तत्वावर सुरु करण्यास परवानगी देण्याबाबतचा प्रस्ताव शिक्षण संचालक 
(माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), पुणे यांनी संदर्भ क्र. (२) अन्वये शासनास सादर केला. सदर उच्च 
माध्यमिक शाळेला दर्जावाढ परवानगी देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

महाराष्ट्र स्वयंअर्थसहाय्थित शाळा (स्थापना व विनियमन) अधिनियम, २०१२ ( सन २०१३ 
चा ०१) अंतर्गत करमाळा नगर परिषद, करमाळा, जि. सोलापुर यांचे परिक्षेत्रातील खालील 
नमुद प्राथमिक शाळेला जोडून माध्यमिक दर्जावाढ करण्यास सन २०२३-२४ या शौक्षणिक 
वर्षापासून खालील अटी व इातींच्या अधीन राहून शासन स्तरावरुन परवानगी देण्यात येत 
आहे :- 


अ.क्र. शाळेचे नाव माध्यम मंडळ शाळेचा प्रकार 

, जगताप नगर Bs राज्यमंडळ 
१2 नामदेव ll न डी उर्दु | राज्यमंड प्राथमिक शाळेला जोडून 
दि र es oe लि.शोलापर ८ माध्यमिक शाळा. 
ता. करमाळा, जि. सोलापुर (इ.९वीतेइ.१०वी) 


शासन निर्णय क्रमांकः एसएफएस-१०२३/प्र.क्र.२१०/एसएम-२ 


अटीव शर्ती :- 


2. 


सदर शाळेला माध्यमिक दर्जावाढ करण्यास स्वयं अर्थसहाय्यित तत्वावर परवानगी दिलेली 


असल्याने, उक्त शाळेसंदर्भात येणाऱ्या कोणत्याही खर्चाकरिता, राज्य शासनाकडून प्रत्यक्ष 


अथवा अप्रत्यक्ष असे कोणतेही वित्तीय सहाय्य / अनुदान उपलब्ध करुन देण्यात येणार 
नाही. 

माध्यमिक/उच्च माध्यमिक शाळांबाबतचे शासनाचे प्रचलित धोरण व निकष यांचे पालन 
करणे तसेच झाळेमध्ये आवश्‍यक वर्गखोल्या, सर्व भौतिक व शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध करुन 
देणे अनिवार्य राहील. 

महाराष्ट्र स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा (स्थापना व विनियमन) अधिनियम, २०१२ अन्वये 
निर्धारित केलेल्या सर्व मानकांचे, अटींचे व शर्तीचे आणि या अधिनियमान्वये शासनाने 
दिलेल्या fread frat शासनाने वेळोवळी निर्दिष्ट केलेल्या मानकांचे किंवा अटींचे आणि 
शर्तीचे पालन करणे अनिवार्य राहील. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


प्रसिद्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२३०५१०१८१५२१०४२१ असा आहे. 


हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by PRADIP SURESH PADOLE 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SCHOOL. 
EDUCATION AND SPORTS DEPARTMENT, 
2. 


5.4.20=481cbceQeb79e3ee398d9eda25f5efbce98773459b0760f9d 


553dbce4472de1c, postalCode=400032, st: 


hi 
serial I Number=DA7528175505A3220AA60D43BC262BA09B055BA98. 
6E0E817D7150AA2D85AFEEE, cn=PRADIP SURESH PADOLE 
Di 


2023.05.10 18:17:49 +05'30' 


(प्रदिप पडोळे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. आयुक्त, शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
२. 
३. शिक्षण संचालक, (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई 


शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
. विभागीय शिक्षण उपसंचालक, पुणे विभाग, पुणे. 


६. शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक), जिल्हा परिषद, सोलापुर. 


मुख्याधिकारी, नगर परिषद, करमाळा, ता. करमाळा, जि. सोलापुर. 


. निवडनस्ती (२१०/२०२३/एसएम २). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


